मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२०/प्र.क्र.६७/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६ ऑक्टोबर, २०२० 
वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२०/प्र.क्र.६७/१४-अ, 
दिनांक ९.९.२०२० 

शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती 
अतिरिक्त (Additional provisional) ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दिनांक ९.९.२०२० च्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी असल्यास दिनांक ३०.९.२०२० पर्यंत 
सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात आले होते. तथापि, 
मंत्रालयीन विभागांकडून कोणत्याही त्रुटी/आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. सबब, प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची 
अंतरिम करण्यात येत असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट- अ येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू 
ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक 
२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या 
दिनांक २९.१२.२०१७ मधील सुचनांनुसार फक्त खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे दिनांक १.१.२०१८ पासून पुढील वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर 
पदोन्नती दिलेल्या निवडश्रेणी लघुलेखकांना अद्याप नियमित नियुक्तीचा दिनांक देण्यात आला नाही. 
त्यामुळे त्यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली नाही. यास्तव सदर वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची नावे 
परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच, 
आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२६१३५५१५३९०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VRISHALI VINOD DN: GN = VRISHALI VINOD BHINGAROE, C= IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = General 


B H | N GA R D E Administrative Department 


Date: 2020.10.26 13:59:51 +05'30" 


(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


शासन परिपत्रक क्र.साजेस-२३२०/प्र.क्र.६७/१४-अ, दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०२० 


परिशिष्ट - अ 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतरिम 


अ.क्र. | ज्येष्ठता विभागाचे नांव श्री/ श्रीमती वरिष्ठ स्वीय मराठी/ । प्रवर्ग जन्मदिनांक ज्येष्ठतेचा/ स्थानिक पदोन्नतीचा । सेवानिवृत्तीचा दिनांक अभिप्राय 
क्रमांक सहायकाचे नांव । इंग्रजी दिनाक 


a 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग श्री 
निर्माण विभाग श्री 

oi 


9 बांधकाम विभाग श्रीमती 
८ सामान्य प्रशासन विभाग श्री 
ह i 


व कामगार विभाग श्रीमती 
१२ २  ।सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती 


१३ ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग श्रीमती 


१४ alate’ विकास व उद्योजकता विभाग 
Rera 


महसूल व वन विभाग श्री 
महिला व बाल विकास विभाग श्रीमती 
२ नगर विकास विभाग श्रीमती 


ग 
डो 
. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग श्री 


क 
गृह विभाग श्रीमती 
A 0 
fee 
8 


अज 
रन 


०१-०५-१९५९ 
३०-०३-१९६० 
०१-०५-१९६५ 


वा.मा.सरोदे मराठी 
अ.द.पिंपळे मराठी 


wa 


0€-02-2000 30-0%-20919 सेनि 


सक 
डया जाली 
६ | ६ सामान्य प्रशासन विभाग 


ee |. ८ 


aan 
uaa शिना 


अज २३-०३-१९७५ २६-०२-२०१४ 39-03-2033 [RAPT दि.१३.०५.२०१६ 
02-03-48 ER २६-०२-२०१४ ३१-०३-२०२७ 


आ.रा.वाजे 
म.रा.धात्रक 


ee ce cetera SAE 


खंड दिनांक 09.09.2098 ते ३१.१२.२०१६ 


निरंक 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ 


गृह विभाग 


व... ह... ee ee ee ee ee क. गी 


परिशिष्ट - ब 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ 


सामान्य प्रशासन भाग स्मृ सु काळे खुला च्याद.२९.१२.२०१७ च्या 
eens a सः oe ee ३०-०९-२०२० _]प्नाचये 080.20 रोजी 
२८  ।वित्त विभाग ज.गु.पाटील मराठी | इमाव 94-99-9263 30-99-2029 |खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 


२९ ।वित्त विभाग रा.स.सावंत मराठी । खुला 


३० ।नगर विकास विभाग 


सामान्य प्रशासन विभाग 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
०५-०१-१ ०८-०२-२०१८ १-०१-२०२१ 
1 ९६२ = र os पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 


a as 


खंड दिनांक 09.09.2098 ते 39.92.2098 


सु.भा.कारंजकर मराठी इमाव ०५-०३-१९६२ ०९-०५-२०१९ ३१-०३-२०२० सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.०८.०२.२०१९ रोजी 
खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 
ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 


म.गा.बावसकर 


